विनाअनुदानित तत्वावर पदवी, पदव्युत्तर 
पदवी/ पदविका, vague पदविका या 
स्तरावरील व्यावसायिक अभ्यासक्रमांच्या संस्था 
/महाविद्यालयातील विविध प्रस्तावांसाठी 
नोंदणी शुल्क आकारण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक टीईएम-२०१८/प्र.क्र.२३/तांशि-४ 
मंत्रालय विस्तार भवन, मादाम कामा मार्ग, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक : ८ मार्च, २०१९ 


वाचा :- १) शासन निर्णय, क्रमांक टिईएम-२०१८/प्र.क्र.२३/तांशि-४, 
दिनांक २२ फेब्रुवारी,२०१८ 
२) शासन निर्णय, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, क्रमांक टीईडी-२०१८/ 
(प्र.क्र.२३५/१८)/तांशि-५, दिनांक 22 नोव्हेंबर,२०१८ 
३3) संचालक, तंत्र शिक्षण यांचे पत्र क्रमांक २/एनजीसी/२०१९/६४, 
दिनांक २२ जानेवारी,२०१८ 


प्रस्तावना :- 


संदर्भ क्र.१ येथील दिनांक २२/२/२०१८ च्या शासन निर्णयान्वये विनाअनुदानित तत्वावर पदवी, 
पदव्युत्तर पदवी/पदविका, पदविकोत्तर पदविका या स्तरावरील व्यावसायिक अभ्यासक्रमांच्या संस्थांच्या 
विविध प्रस्तावांकरीता नोंदणी शुल्क आकारणे व संयुक्‍त खात्यात मुदत ठेव ठेवण्याबाबत सविस्तर आदेशा 
निर्गमित करण्यात आले आहेत. अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषद, नवी दिल्ली या शिखर संस्थेने शैक्षणिक 
वर्ष २०१९-२०२० च्या मान्यता प्रक्रियेमध्ये काही प्रस्ताव नव्याने समाविष्ट केले असल्याने, दिनांक 
२२/२/२०१८ च्या शासन निर्णयामध्ये या बाबी समाविष्ट करण्याचा प्रस्ताव संचालकांनी शासनास सादर 
केला आहे. 
शासन निर्णय :- 

राज्यातील विनाअनुदानित तत्वावर पदवी, पदव्युत्तर पदवी/पदविका, पदव्युत्तर पदविका या 
स्तरावरील व्यावसायिक अभ्यासक्रमांच्या संस्था/ महाविद्यालयातील विविध प्रस्तावांसाठी शैक्षणिक वर्ष 
२०१९-२०२० पासून खालीलप्रमाणे नोंदणी शुल्क निर्धारित करण्यास शासनाची मान्यता देण्यात येत आहे :- 


झासन निर्णय क्रमांकः टीईएम-२०१८/प्र.क्र.२३/तांशि-४ 


(रुपये) 
अ. । प्रस्तावाचे नांव ज्या ठिकाणी प्रत्यक्ष अभ्यासक्रम सुरु आहे किंवा सुरु करण्यात येणार 
क्र. आहेत त्या ठिकाणासाठी विहित केलेली नोंदणी शुल्कांची रक्‍कम 
मुंबई/ठाणे/ | पुणे/नागपूर/औरं| उर्वरित महानगर- | इतर 
नवी मुंबई । गाबाद/पिंपरी- पालिका 
चिंचवड / 
महानगरपालिका 
क्षेत्र 
। , | एकाच जागी एकच ७५,०००/- ६०,०००/- ४५,०००/- ३७,५००/- 
ट्रस्ट / सोसायटी 
अंतर्गत विविध संस्थांचे 
विलिनीकरण 
2. | संस्थेतील एमबीए १,५०,०००/- | १,१२,५००/- | ७५,०००/- ४५,०००/- 
अभ्यासक्रम बंद करुन 
एमसीए अभ्यासक्रम 
सुरु करणे किंवा 
याउलट 
३. । संस्थेत सुरु असलेल्या | ७५,०००/- ६०,०००/- ४५,०००/- ३७,५००/- 
अभ्यासक्रमाचे 
विलिनीकरण / लॅटरल 
एन्ट्रीच्या स्वतंत्र 
तुकडीचे प्रथम वर्ष 
अभियांत्रिकीमध्ये 
विलिनीकरण / एमसीए 
चे प्रथम वर्ष नियमित 
अभ्यासक्रमात 
विलिनीकरण 


२. या अनुषंगाने तंत्र शिक्षण संचालकांनी सदर्भाधिन दिनांक २२/२/२०१८ च्या शासन निर्णयामध्ये विहित 
केल्यानुसार पुढील योग्य ती कार्यवाही करावी. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


झासन निर्णय क्रमांकः टीईएम-२०१८/प्र.क्र.२३/तांशि-४ 


७०३. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०३०८१५१०१७४५०८ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 
SANJAY AUDUMBAR पाल 


10032, street=MANTRALAYA,MUMBA|, 
INumber=fcf7172a73579b34fa622983d8fb647780fbef1 d35a1ca975955 


D ) H A R U R KA R 0919331800, HIGHER AND TECHNICAL EDUCATION DEPT, 
-GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, SANJAY AUDUMBAR DHARURKAR 


(संजय औ.धारुरकर) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 


मा. राज्यपालांचे सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई. 

मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

संचालक, तंत्र शिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

सचिव, महाराष्ट्र राज्य तंत्र शिक्षण मंडळ, शासकीय तंत्रनिकेतन इमारत,४९, 
खेरवाडी, अलियावर जंग मार्ग, वांद्रे (Fa), मुंबई Yoo ०५१ 

५. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर. 

६. महालेखापाल (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर. 

७. मा.मंत्री, उच्च व तंत्र शिक्षण यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

८. मा.राज्यमंत्री, उच्च व तंत्र शिक्षण यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

९. सर्व अकृषी विद्यापीठे 

१०.कुलसचिव, डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर तंत्रशास्त्र विद्यापीठ, लोणेरे, जि.रायगड 
११.सर्व प्रशासनीक विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१२.उच्च व तंत्र शिक्षण विभागातील सर्व कार्यासने 

१३.निवड नस्ती, तांशि-४ 


Cc Av A  -0 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


